महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-अ मधील 
अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदली करण्याबाबत- 
शुध्दीपत्रक - शिक्षणाधिकारी व तत्सम 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः न्यायप्र-२९१९/प्र.क्र.५९/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ मार्च, २०२० 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन आदेशा क्र. न्यायप्र-२९१९/प्र.क्र.५९/प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०३.२०२० 


शासन शुध्दीपत्रक- 
शासनाच्या संदर्भाधीन दिनांक ०४.०३.२०२० रोजीच्या बदली आदेझातील परिच्छेद १ मध्ये 


नमूद तक्‍्यातील स्तंभ ३ येथे “दि. २८.०५.२०१९ अन्वये करण्यात आलेली पदस्थापना” या ऐवजी 
“ दि. ०४.०९.२०१८ अन्वये करण्यात आलेली पदस्थापना” असे वाचावे 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००३०५१६०६५१६०२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUSHIL KHODWEKAR 
H | | DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1c4a8f0aafeac0a009d462f7f02d23942001d76225b9f704de26731171¢ 
=400032, | BAI, 

serialNumbs Occbee5810aa5e36e9fa467a763047 1d3c500ceb353fbb37bf 
Ob6dfe0407a, ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORT DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=SUSHIL KHODWEKAR 

Date: 2020.03.05 16:09:17 +05'30' 


(सुशील खोडवेकर भा.प्र.से.) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
. आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. नांदेड/बीड. 
. सर्व शिक्षण संचालक 
. विभागीय शिक्षण उपसंचालक. औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी. नांदेड/बीड 
६. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
प्रत माहितीसाठी, 
१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे fasts कार्य अधिकारी. 
२. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. निवडनस्ती,प्रशा-२ 


०८ Av AD OO 


